अँड.श्री.प्रदीप घरत,विशेष सरकारी अभियोक्ता 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई यांचेकडील 
गु.र.क्र.९८/२०१७ (पॅन कार्ड क्लबच्या 
गुंतवणूकदारांची फसवणूक) भा.द.वि.कलम 
४०६,४२०,३४, सह कलम 3 व ४ 
एम.पी.आय.डी. अँक्ट १९९९ या खटल्यात 
मा.विशेष सत्र न्यायालय, ३६ वे न्यायालय, 
मुंबई येथील न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०६१८/प्र.क्र.२३३/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी २०१८/यु.ओ.आर.६३/डी-१४, 
दिनांक १५/०१/२०१९. 


area निर्णय:- 


आर्थिक गुन्हे विभाग,मुंबई यांचेकडील गु.र.क्र.९८/२०१७ (पॅन कार्ड क्लबच्या 
गुंतवणूकदारांची फसवणूक) भा.द.वि कलम. ४०६,४२०,३४, सह कलम ३ व ४ एम.पी.आय.डी. 
अँक्ट १९९९ या खटल्यात मा.विशेष सत्र न्यायालय, ३६ वे न्यायालय, मुंबई येथे न्यायाळयीन 
कामकाज पाहण्याकरीता अँड.श्री.प्रदीप घरत, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची विधि व न्याय 
विभागाने उपरोक्त दि.१५.०१.२०१९ च्या अधिसूचनेन्वये विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती केली आहे. सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदीप घरत, faary सरकारी अभियोक्ता यांना 
खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - % 40,000/- 

2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उप आयुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदीप घरत, 
विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना उपरोक्‍त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा 
अन्य कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०६१८/प्र.क्र.२३३/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, "२०५५-पोलीस, (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१), शहर पोलीस आस्थापना-(२०५५ ००९७), २८-व्यावसायिक सेवा" या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.3८/१९/व्यय-७, दिनांक 
२५.०१.२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर arma निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 
२०१९०३१५१२३३५३५३२९ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


7 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
| ५ h (0 [ h ya mM fa (0 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aal1 al dbcf0ec79c7c2 
143850ff6e8fdcb4c0d 


h | serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 1 e5842688 1 bc36b968 
B ग a e fa (0 ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao Bhalerao 
Date: 2019.03.15 12:39:39 +05'30' 
(किशोर शामराव भालेराव) 


उप सचिव (विधि),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक.महाराष्ट्र राज्य.मुंबई 
आपणांस विनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्ता 

म्हणून अँड.श्री.प्रदीप घरत यांना अंतिमत: अदा करण्यात आलेल्या फी च्या एकूण 
रक्कमेची सविस्तर तपशिळवार माहिती शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१/२.महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी.मुंबई. 

६. विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अँड.श्री.प्रदीप घरत, ६/६०३, क्षितिज को-ऑप हौ.सोसायटी लि., संत गाडगे महाराज 
पथ, स्टेप इन हॉटेळ जवळ, ऑफ. एल.जे. रोड, माहिम, मुंबई-४०००१६. 

९. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


